महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०१२२/प्र.क्र.११ /पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २२ मार्च, २०२२. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील पाली हील रोड, बांद्रा (प), 
मुंबई येथील पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-९,मुंबई कार्यालयाच्या पोलीस 
इमारतीच्या तळमजल्यावरील सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त या कार्यालयाच्या 
दरवाजे, खिडक्या, प्लास्टर, रंगकाम इ. स्थापत्य विषयक बाबींचे नुतनीकरण 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 

संदर्भ : पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. CP/Dep.Sec(H)/D- 
¢(92)/Bldg.Br./2¢/R/SML/Gov-08/2022, दिनांक १२/०१/२०२२. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी पाळी हील रोड, बांद्रा (प), मुंबई येथील पोलीस उप आयुक्त, 
परिमंडळ-९,मुंबई कार्यालयाच्या पोळीस इमारतीच्या तळमजल्यावरील सहाय्यक पोळीस आयुक्‍त या 
कार्यालयाच्या दरवाजे, खिडक्या , प्लास्टर, रंगकाम इ. स्थापत्य विषयक बाबींचे नुतनीकरण करण्यासाठी 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेले रु.२४,१४,००६/- 
(रुपये चोवीस लाख चौदा हजार सहा फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(Y (२ (Y 
| . | मुळ गौण बांधकामांतर्गत पोळीस उप आयुक्‍त, परिमंडळ-९, बांद्रा (पो, ₹२४,१४,००६/- 
मुंबई येथे तळमजला येथील सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त कार्यालयाचे 
नुतनीकरण करणे. 


एकूण- (रुपये चोवीस लाख चौदा हजार सहा फक्त) | ₹२४,१४,००६/- 


२. सदर कामासाठी उप विभागीय अभियंता, अंधेरी (सा.बां) उप विभाग, अंधेरी (प), मुंबई-५८ यांनी सन 
२०२०-२१ च्या मुंबई ई-दरसूची व अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र.अआ/ मुंम / 
रेचिशा/दरसुची/३०४०, दि.०१/०४/२०१९ मधुन दर घेऊन पुढीलप्रमाणे एकूण ₹२४,१४,००६/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, अंधेरी (प), मुंबई- 
५८ व अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां. मंडळ, मुंबई यांनी साक्षांकित केळे आहे. तसेच सदर अंदाजपत्रकास 
मुख्य अभियंता, सा.बा. मुंबई विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


३. त्या अनुसार, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-९,मुंबई कार्यालयाच्या पोलीस इमारतीच्या 
तळमजल्यावरील सहाय्यक पोलीस आयुक्त या कार्यालयाच्या दरवाजे, खिडक्या, प्लास्टर, रंगकाम इ. 
स्थापत्य विषयक बाबींचे नुतनीकरण करण्यासाठी सोबतच्या विवरणपत्रामधील “Recapitulation Sheet” 
नुसार एकूण ₹२४,१४,००६/- (रुपये चोवीस लाख चौदा हजार सहा फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, 
पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०१२२/प्र.क्र.११/पोल-७. 


१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 
२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


४. उक्त रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०२) हहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलळीस-आस्थापना (दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच मधील अनु. क्र.१ अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये व सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ (३) मधील तरतुदीनुसार शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ मधील तरतूदीनुसार व शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२२१६४३४२३८२९ असा आहे. हे ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NARAYAN BIRA Beet SUSE 


harashtra, O = GOVERNMENT OF 
M A N E MAHARASHTRA, OU = ig HOME DEPARTMENT 
Date: 2022.03.22 17:54:47 +05'30' 


(नारायण बिरामाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


प्रत- 


-O 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, अंधेरी (प), मुंबई-५८. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोळल-७. 


SGM SK WwW AN 
i पाका. . “अच्यडी ल 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


